RNI No. MAHBIL / 2009/ 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ६ , अंक ४८ ] 


सोमवार , ऑगस्ट ३१ , २०२० / भाद्र ९ , शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ७८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, 

मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२० 


अधिसूचना 


जैविक विविधता अधिनियम , २००२ . 


क्रमांक डब्ल्युएलपी. ०५१८ / प्र.क्र . २२३ / फ - १.- ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत वर्णन केलेले क्षेत्र ( यात यानंतर ज्याचा 
“ उक्त क्षेत्र ” असा निर्देश केलेला आहे ) त्याचे जीवशास्त्रीय व ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेऊन “ जैवविविधता वारसा क्षेत्र " 

म्हणून 

घोषित 
करणे महाराष्ट्र शासनास इष्ट वाटते ; 


त्याअर्थी, आता जैविक विविधता अधिनियम, २००२ ( २००३ चा १८ ) चे कलम ३७ पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे, महाराष्ट्र राज्य 
जैवविविधता मंडळाच्या शिफारशीनुसार उक्त क्षेत्र “ जैवविविधता वारसा क्षेत्र ” म्हणून घोषित करीत आहे. 


भाग चार - अ - ७८-१ 


( 
१ 
) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , ऑगस्ट ३१ , २०२० / भाद्र ९ , शके १ ९ ४२ 


अनुसूची 


नांव 


क्षेत्र (हे .) 

(५) 


( १ ) 
गणेशखिंड 
गार्डन 


ठिकाण 

( २ ) 
महात्मा फुले कृषि 
विद्यापीठ , पुणे 


जिल्हा 

(३ ) 
पुणे 


३३.०१ 
हेक्टर 


सीमेवरचे अक्षांश व रेखांश 

(४ ) 
( अ ) उ .१८.५६८७ 

पु .७३.८२३ ९ 
( ब ) उ.१८.५६७ ९ 

पु .७३.८२८३ 
( क ) उ .१८.५६२८ 

पु .७३.८२८६ 
(ड) उ .१८.५६३ 

पु .७३.८२२२ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


गजेंद्र नरवणे, 
शासनाचे उप सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , ऑगस्ट ३१ , २०२० / भाद्र ९ , शके १ ९ ४२ 


3 


B 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya, 

Mumbai 400 032 , dated the 31st August 2020 . 


NOTIFICATION 


BIOLOGICAL DIVERSITY ACT , 2002 . 


No.WLP.0518 /CR -223 / F - 1.- Whereas , the Government of Maharashtra intends to declare the 
area described in the scheduled appended hereto (hereinafter referred to as “ the said area ") as 
“ Biodiversity Heritage Site ” considering its biological and historical value ; 

Now , therefore, in the exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 37 of the 
Biological Diversity Act , 2002 ( 18 of 2003 ) and of all the powers enabling in this behalf , the 
Government of Maharashtra hereby , on recommendation of the Maharashtra State Biodiversity Board 
declares the said area as “ Biodiversity Heritage Site ” . 


Schedule 


Name 


Location 


District 


Area 


( 1 ) 
Ganeshkhind 
Garden 


( 3 ) 
Pune 


( 2 ) 
Mahatma 
Phule Krishi 
Vidyapeeth , 
Pune 


( 5 ) 
33.01 
Ha . 


GPS Co - ordinates of 
Boundary Points 

( 4 ) 
( A ) N.18.5687 

E.73.8239 
( B ) N.18.5679 

E.73.8283 
( C ) N.18.5628 

E.73.8286 
( D ) N.18.563 

E.73.8222 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


GAJENDRA NARWANE , 


Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE 


